Reg . No . NPCITY/ 236 / 2015 - 17 
Published on the 4th February 2016 


-n-C 


AV 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३, २०१६/ माघ ८-१४ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ३० . ०० 


__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर १ - ५ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) , केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८४ . 

__ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) व ( ३) अन्वये आदेश 


क्रमांक अका -दंड- कावसू - कावि - २९९७- १५ . 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , दिनांक १० -१ - २०१६ रोजी पिंपळगांव सडक निर्वाचक गण पंचायत 
समिती , लाखनीची पोच निवडणूक व दिनांक ११- ०१ - २०१६ रोजी मतगणना होणार आहे . आदर्श आचार संहिता लागू झालेले आहे . असामाजिक तसेच 
जातीयवादी प्रवृत्तीचे लोक अगदी शुल्लक कारणावरून वादावाद करून प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

जिल्ह्यात अल्प पावसामुळे पारंपरीक धान उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे . कमी पावसाने रब्बी पीक देखील धोक्यात असून , 
शेतकरी पुन्हा संकटात पडण्याची चिन्हे दिसू लागलेली आहेत . त्यामुळे शासनस्तरावर दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना 
ना - एक -१ ( १७६५ ) 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८ -फेब्रुवारी ३ , २०१६/ माघ ८-१४ , शके १९३७ 


करण्याचे मागणीकरिता शेतक - यांना हाताशी धरून विविध राजकीय पक्ष/ संघटनेतर्फे आपल्या मागण्यासंबंधात धरणे /मोर्चे/ आंदोलन /निदर्शने आयोजीत 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . करीता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये, शांतता व सुव्यवस्था टिकून रहावी म्हणून दिनांक २६- १२ 
२०१५ चे ०० .०१ वाजता पासून ते दिनांक ०९ -०१ -२०१६ चे २४.०० वाजतापर्यंत ३७ ( १)( ३) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे आदेश निर्गमित करण्याची 
शिफारस केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , धीरज कुमार , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा म्हणून मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चा अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ) अन्वये संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत आहे . 
( १ ) शस्त्र / सोटे/ तलवारी/भाले /बंदुका / सुरे/ लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

ठेवणे . 
( २) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे , 
( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेत किंवा आकृत्या , प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 
( ६ ) अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल अशाकिंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य 

उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे , हावभाव करणे , सोंग करणे किंवा अशी चित्रे , चिन्ह , फलके किंवा इतर 

कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणेकिंवा जनतेत त्यांचा प्रसार करणे. 
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी, मुंबई पोलस अधिनियम , १९५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , धीरज कुमार , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा याद्वारे 
संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 

सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय/निमशासकीय कर्मचा- यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा, 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणूकीस लागू होणार नाही . विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका दंडाधिकारी यांना राहील . 

वरील अधिसूचना दिनांक दि . २६ डिसेंबर , २०१५ चे ०० .०१ वाजता ते दिनांक ०९ जानेवारी , २०१६ चे २४ .०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील . 

सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २३ डिसेंबर, २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
दिनांक २३ डिसेंबर , २०१५. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८५ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये आदेश 
क्रमांक अका- दंड - कावसू - कावि- ६५ - २०१६. 

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , भंडारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , दिनांक १० - ०१ - २०१६ रोजी पिंपळगांव सडक निर्वाचक गण पंचायत 
समिती, लाखनीची पोच निवडणूक व दिनांक ११- ०१ - २०१६ रोजी मतगणना होणार आहे . दिनांक १४ -१२ - २०१५ पासून आदर्श आचार संहिता लागू झालेले 
आहे . तसेच दिनांक १४- ०१ - २०१६ रोजी जिल्ह्यात मकर संक्रात हा सण मोठ्या प्रमाणावर मनवत असतात . असामाजिक तसेच जातीयवादी प्रवृत्तीचे लोक 
अगदी शुल्लक कारणावरुन वादावाद करुन प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

जिल्ह्यात शेतक - यांना अल्प पावसामुळे पारंपरीक धान उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे . कमी पावसाने रब्बी पीक देखील धोक्यात 
असून , शेतकरी पुन्हा संकटात पडण्याची चिन्हे दिसू लागलेली आहेत . त्यामुळे शासनस्तरावर दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तातडीने 
उपाययोजना करण्याचे मागणीकरिता शेतक- यांना हाताशी धरुन विविध राजकीय पक्ष/ संघटनेतर्फे आपल्या मागण्यासंबंधात धरणे /मोर्चे/ आंदोलन/निदर्शने 
आयोजीत करण्याची शक्यता नाकारता येते नाही . करीता कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये , शांतता व सुव्यवस्था टिकून रहावी म्हणून 
दिनांक ११ -०१ - २०१६ चे ०० .०१ वाजता पासून ते दिनांक २५- ०१ - २०१६ चे २४. ०० वाजतापर्यत ३७ (१ )( ३ ) मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ चे आदेश निर्गमित 
करण्याची शिफारस केली आहे . 

त्याअर्थी , मी , धीरज कुमार , जिल्ह्याधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा म्हणून मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चा अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) अन्वये संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यातील खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी करीत 
आहे . 
( १ ) शस्त्र/ सोटे /तलवारी/भाले/बंदुक / सुरे / लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 

ठेवणे . 
( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३ , २०१६/ माघ ८-१४ , शके १९३७ 


( ३) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 


( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेत किंवा आकृत्या , प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ५) जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे . 


( ६ ) अशा प्राधिका -यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य 

उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे, हावभाव करणे, सोंग करणे किंवा अशी चित्रे, चिन्ह , फलके किंवा इतर 

कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे किंवा जनतेत त्यांचा प्रसार करणे. 
आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ 
चे कलम ३७ ( १)(३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , धीरज कुमार , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा याद्वारे 
संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 

सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय/निमशासकीय कर्मचा-यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा, 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणूकीस लागू होणार नाही . विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात , उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका दंडाधिकारी यांना राहील . 


वरील अधिसूचना दिनांक १२ जानेवारी , २०१६ चे ०० .०१ वाजता पासून ते दिनांक २५ जानेवारी , २०१६ चे २४. ०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भंडारा : 
दिनांक ११ जानेवारी २००१६ . 


धीरज कुमार , 
जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८६ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ( ३ ) अन्वये आदेश 


क्रमांक कार्या- २- अका- दंडा- सं .क्र .२५ - कावि- ३३ -२०१६. 


ज्याअर्थी, जिल्ह्यात विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षातर्फे आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तसेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे , मोर्चे, 
आंदोलने, उपोषणे करण्यात येत असल्याने सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला 
प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी मी , जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली, मुंबई पोलिस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक १४- ०१ -२०१६ चे ०० .०१ ते दिनांक २६- ०१- २०१६ चे २४ -०० वाजे पावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 


( १) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदूका , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर कोणतीही 

वस्तू बरोबर नेणे. 


( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवाफेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे. 


( ४ ) व्यक्तीचेकिंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ५) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने, वाद्ये वाजविणे . 


( ६ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशीकिंवा राज्याची सुरक्षितात धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती 

दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८ -फेब्रुवारी ३ , २०१६/ माघ ८-१४ , शके १९३७ 


२. उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्व परवानगी शिवाय कोणीही 
मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक १४-०१ -२०१६ चे 
००. ०१ ते दिनांक २६-०१- २०१६ चे २४. ०० वाजेपावेतो जमा होणारा नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही. उपरोक्त आदेश 
दिनांक १४-०१ - २०१६ चे ००.०१ ते दिनांक २६-०१ - २०१६ चे २४. ०० वाजे पावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरिता लागू राहतील . 


३. ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडधिकारी, गडचिरोली / चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व), 

संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली / देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) , यांचे नोटीस बोर्डावर लावून 
प्रसिद्ध करावे . 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे, ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून प्रसिद्धी देण्यात यावी. 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 


( इ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही. आज दिनांक १३ जानेवारी , २०१६ रोजी माझे 
सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आले . 

रणजित कुमार , 
गडचिरोली : 

जिल्हाधिकारी तथा, 
दिनांक १३ जानेवारी २०१६ . 

जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८७. 


अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलमे ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये आदेश 


क्रमांक अका - दंड - कावि - ११- २०१६ . 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र दिनांक ०९ - ०१- २०१६ नुसार दिनांक ०९ -०१- २०१६ ते दिनांक २३ -०१- २०१६ या कालावधीत विविध 
पक्ष व संघटना कडून त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासाठी उपोषणे, धरणे , मोर्चे, रास्ता रोको, जेलभरो इत्यादी आंदोलने आयोजीत केले जात आहे. तसेच 
जिल्ह्यात दिनांक १४ व १५ जानेवारी , २०१६ रोजी मकर संक्रांत निमित्त्याने ठिकठिकाणी यात्रा उत्सव असल्याने सदर उत्सवाच्या दरम्यान संघटनेच्या 
कार्यकर्ते यांच्याकडून वाद होवू नये . याकरिता संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर कायदा व 
सुव्यवस्था कायम राखणेस उक्त कालावधिकरिता मनाई आदेश जारी करण्याची शिफारस केली आहे . 


त्याअर्थी मी , एन . के . लोणकर , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकाराअंतर्गत सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस 
कायदा अधिनियम क्रमांक २२ ची कलम ३७( १) व ( ३ ) अन्वये गोंदिया जिल्ह्याकरिता सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक रस्त्यावर 
कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस , दिनांक १२-०१- २०१६ पासून दिनांक २३-०१-२०१६ पर्यंत उक्त कालावधिकरिता मनाई आदेश देण्यात येत आहे . 


( १) शस्त्र , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदूका , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर कोणतीही 

वस्तू बरोबर नेणे. 


( २) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवाफेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 


( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ५) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने, वाद्ये वाजविणे . 


( ६ ) अशा , प्राधिका-यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 

राज्य अलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे / अशी चित्रे , चिन्हे, फलक 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २८-फेब्रुवारी ३ , २०१६/ माघ ८-१४ , शके १९३७ 


( ७) पाच पेक्षा जास्त इसम एकत्रित येवू नये . तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय 

कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येवू नये . 


सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी /तालूका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावून 
प्रसिध्द करण्यात यावी . 


सदर अधिसूचना दिनांक १२-०१- २०१६ च्या ०० .०१ वाजेपासून दिनांक २३ -०१ -२०१६ च्या २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकीय कर्मचा- यांना त्यांच्या कर्तव्य काळात लागू असणार नाही. तसेच प्रेत यात्रा, धार्मिक कार्यक्रमाअंतर्गत 
काढण्यात येणा- या मिरवणूकीस लागू असणार नाही. 


सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय पोलीस अधिकारी, ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट अश्या 
प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी, २०१६ ला सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 
दिनांक ११ जानेवारी २०१६ . 


एन . के . लोणकर , 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया . 


ना- एक -२ ( १७६५ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


